अभियोग संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील अतिरिक्त 
सरकारी अभियोक्‍ता,गट-अ यांच्या विनंतीनुसार 
बदल्या-२०२३ 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः डीपीपी-०५२३/प्र.क्र.१०९/पोल-१० 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
तारीख: २२ ऑगस्ट,२०२३ 


शासन आदेशा :- 

महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्य पार पाडताना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम २००५ या मधील तरतुदीनुसार सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या मान्यतेने 
खालील तक्त्यातील स्तंभ (२) मध्ये नमूद अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता, गट-"अ" यांची स्तंभ (३) मधील 
त्यांच्या सध्याच्या नियुक्तीच्या ठिकाणांवरुन स्तंभ (४) मध्ये निर्दिष्ट ठिकाणांवर याद्वारे बदलीने 
पदस्थापना करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. । अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता | सध्याचे नियुक्तीचे बदलीने नियुक्तीचा जिल्हा 
ठिकाण 

(१) (२) (३) (४) 

| ग श्री. विनोद fede हुकरे बृहन्मुंबई नागपुर 

२. सौ. मनिषा नितिन पावसे बृहन्मुंबई ठाणे 

(श्रीमती मनिषा पंढरीनाथ पवार) 

३. श्री. OTe दादाजी सोनवणे । सत्र न्यायालय, धुळे नाशिक 

४. | श्री. महेंद्र शांतीलाल फुलपगारे जळगांव नाशिक 

षु. श्रीमती दिप्ती दिपक कुलकर्णी नांदेड लातुर 


शासन Beal क्रमांकः डीपीपी-०५२३/प्र.क्र.१०९/पोल-१० 


६. श्रीमती रश्मी चंद्रशेखर उस्मानाबाद सांगली 
नरवाडकर 
0. सौ. अनुराधा शिवराज डावकरे पुसद, नांदेड 
(श्रीमती अनुराधा गोवर्धन रेडी जि.यवतमाळ 
नल्लवाड) 
ह: सौ.मेथिली मिलिंद काळवीट भंडारा नागपुर 
(धर्माधिकारी) 
९. श्रीमती कविता अरुण बागल बृहन्मुंबई सोलापुर 
हि 0. श्री. नितिन बबनराव घोंगडे खेड, रत्नागिरी औरंगाबाद 
हि १, श्री. नितिन पुंडलिक pret सिधुदुर्ग पुणे 
१२. श्री. शहौळेश हिरामण सोनवणे । भुसावळ, जि. जळगांव नाशिक 
१३. श्री. हशांक रामराव ढोकरट । भुम, जि. उस्मानाबाद जालना 
१४. श्री. रघुनाथ दाविद खोत वाशिम सातारा 
१५. कु. रत्ना रघुनाथ घाटे सत्र न्यायालय, वर्धा नागपुर 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन Beal क्रमांकः डीपीपी-०५२३/प्र.क्र.१०९/पोल-१० 


१६. । श्रीमती चारुशिला बाबुराव नकली | सत्र न्यायालय, वर्धा नागपुर 
(श्रीमती चारुशिला सचिन 

पौनिकर) 

१७. सौ. स्मिता मुकुंद चौगुले बृहन्मुंबई पुणे 

(श्रीमती स्मिता रामनाथ वाकचौरे) 
१८. श्री. मोहम्मद अब्बास मोहम्मद | अहमदपुर, जि. लातुर नांदेड 
हेदर 
१९. सौ. रजनी मदनलाल मेहर चंद्रपुर भंडारा 
(कु रजनी केशवराव माकडे) 
२०. श्री. सुनिलकुमार शिवाजीराव गडचिरोली कोल्हापुर 
गुजर 

२१. श्री. मिलिद देवकांत पांडकर रायगड-अळीबाग पुणे 

२२. श्री. आशिष जगन्नाथराव दळे परभणी औरंगाबाद 

२३. । श्रीमती क्रांती सतिजाराव कुलकर्णी गोंदिया पुणे 

(क्रांती अमृतराव 

मार्डीकर) 

२४. । श्रीमती शिल्पा सुरेश महातेकर बृहन्मुंबई ठाणे 
(चिल्लाळ) 

२५. श्रीमती रश्‍मी घनश्याम बृहन्मुंबई ठाणे 
क्षीरसागर 

२६. श्री. विपिन विलास जोशी सत्र न्यायालय, ठाणे मुंबई 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


झासन Beal क्रमांकः डीपीपी-०५२३/प्र.क्र.१०९/पोल-१० 


२७. | at. बाळासाहेब माणिकराव लोमटे औरंगाबाद बीड 
२८. | श्रीमती उज्वला Head (चौगुले) बृहन्मुंबई सांगली 
२९. श्रीमती विशाखा भरते ठाणे कोल्हापूर 


२. संचालक, अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी मा. सर्वोच्च न्यायालय / मा. उच्च 
न्यायालय / मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण यांचे आदेश / निवडणूक आचारसंहिता इत्यादि 
गोष्टींचा विचार करुन उक्त अभियोक्त्यांना बदलीच्या ठिकाणी रुजू होण्याकरिता तात्काळ कार्यमुक्त 
करावे. 
३. बदलीच्या ठिकाणी रुजू झाल्याबाबतचा अनुपालन अहवाल संबंधित अतिरिक्‍त सरकारी 
अभियोक्ता यांनी संचालक, अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्यामार्फत शासनास न 
चुकता सादर करावा. 
४. सदर अभियोक्त्यांना बदली प्रवास भत्ता व पदग्रहण अवधी अनुज्ञेय असणार नाही. 
ष्‌. सदर शासन Bes महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०८२२१६४८३८४२२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 

HARESHW AR __ brectvotsovesien or लाय 


ou=HOME DEPARTMENT, 
2.5.4.20=c666d6034b5e98c5d1bd37af6d50b327746 


N A M D F O 9ad6a9c55fe42051469194c47c2d0, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=A0C4666E299E972427F9DABEDD7FF 
52FB5313B50COD9A59C64EC908916651EC1, 
S A H A N F cn=HARESHWAR NAMDEO SAHANE 
Date: 2023.08.22 16:51:30 +05'30' 
(हरेश्वर सहाणे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


मा. मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. उपमुख्यमंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

अपर मुख्य सचिव (गृह) यांचे स्वीय सहाय्यक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
प्रधान सचिव (अ. व सु.) यांचे स्वीय सहाय्यक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
प्रधान सचिव (विशेष) यांचे स्वीय सहाय्यक, गृह विभाग, मत्राळय, मुंबई. 


= कि की र जी 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


झासन Beal क्रमांकः डीपीपी-०५२३/प्र.क्र.१०९/पोल-१० 


६. संचालक, अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

७. महालेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र राज्य मुंबई / नागपूर 

८. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

९. अधिदान व लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

१०.संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी 

११.संबंधित अतिरिक्‍त सरकारी अभियोक्ता (संचालक, अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र 
राज्य, मुंबई यांच्यामार्फत) 

१२.निवडनस्ती (पोल-१०) 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


